शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व आलेल्या 
कर्मचा-यांप्रकरणी “विकलांग व्यक्तींसाठी (समान 
संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, 
१९९५” अन्वये कार्यवाही करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१/टीएनटी-१ 
चौथा मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०२ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा- 
१) विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५, 
दिनांक १.१.१९९६ 
२) उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संकीर्ण- 
२००७/प्र. क्र. ५८/सुधार-३, दिनांक २६.३.२००७ 


शासन परिपत्रक- 

केंद्र शासनाच्या विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ 
मधील कलम-४७ अन्वये, सेवेत कार्यरत असताना विकलांगता आलेल्या कर्मचा-यांबाबत तरतूदी केल्या आहेत. 
यासंदर्भात सदर अधिनियमातील कलम-४७ मधील तरतूदी विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याचे आदेश विभागाच्या 
अखत्यारीतील सर्व आस्थापनांना देण्याची सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी संदर्भ-२ 
मधील दिनांक २६.३.२००७ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुषंगाने सेवेत असताना अपंगत्व आलेल्या कर्मचा-यांच्या 
प्रकरणी विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ मधील कलम-४७ (१) 
व त्याचे परंतुक यांमध्ये नमूद तरतूदींना अनुसरून आवऱ्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८०२१२१४४१००२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Pravin Rajaram 
Mundhe 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव 


प्रत, 

आयुक्‍त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

५. सर्व शिक्षणाधिकारी/ प्रशासन अधिकारी (शिक्षण) 

६. शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई (पश्चिम/ दक्षिण/ उत्तर). 


Cc “७० A  -5 


